निसर्ग पर्यटन योजनेअंतर्गत वन्यजीव सफारी 
प्रकल्प ही बाब समाविष्ठ करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-१२२२ /प्र.क्र.३८३ /फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - १६ फेब्रुवारी, २०२४. 
प्रस्तावना :- 


वन विभागामार्फत वन्यजीव व्यवस्थापन तसेच निसर्ग पर्यटनाबाबत धोरण निश्चित करण्यात 
आले आहे. याअनुषंगाने जनसामान्य नागरिकांना वन विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाय 
योजनांबाबत माहिती व्हावी तसेच निसर्ग पर्यटनाच्या माध्यमातून निसर्ग शिक्षण व जनजागृती 
होण्याकरीता वन्यजीव सफारी सारखे प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. याअनुषंगाने वन्यजीव सफारी 
प्रकल्प ही बाब निसर्ग पर्यटन (Eco Tourism) (२४०६ २२९५) या राज्य योजनेंतर्गत समाविष्ठ करुन अशा 
प्रकल्पांकरीता निधी उपलब्ध करुन देणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


वन विभागामार्फत कार्यान्वीत असलेल्या निसर्ग पर्यटन (Eco Tourism) (२४०६ २२९५) या राज्य 
योजनेंतर्गत वन्यजीव सफारी प्रकल्प ही बाब समाविष्ठ करण्यास केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण, 
नवी दिल्ली (Central Zoo Authority) यांचेकडून प्राप्त होणाऱ्या मान्यतेचे अधिन राहून शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच सदर प्रकल्पांकरीता आवश्‍यक निधी उपरोक्‍त राज्य योजनेतून महाराष्ट्र निसर्ग 
पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांचे प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


वरील शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१६१५०६५०२६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by VENUGOPAL REDDY 8011१/॥॥, 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
ee 


5.4.20=97575b20152cd7d6140b21e873943cf8e0b594f98f7d940a604a875 
057f9a5c5, postalCode=400032, st=Mahi 


st=Mal 
B O L LAVA RA M rialNumber=ADC518D1EC700B3AD7386666A2EAA0C03E0791D886CF553 
BBCC7819653DDCF29, -VENUGOPAL REDDY BOLLAVARAM. 
al 


2024.02.16 17:17:03 +05'30' 


(बी. वेणुगोपाल रेड्डी) 
प्रधान सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुंबई 
२. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१२२२ /प्र.क्र.३८३ /फ-१ 


४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ, नागपूर. 

८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

१०. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
११. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर/ पश्चिम, मुंबई 

१२. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
१३. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 (निवडनस्ती) 


स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


